कला संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील 
शासकीय कला महाविद्यालयातील 
अधिव्याख्याता (गट-अ) या संवर्गातील सन 
२०१९ मधील बदल्यांबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांक: बदली २०१९/प्र.क्र.६०/तांशि-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ९ जुले, २०१९. 


शासन आदेठा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४(४)(दोन) व ४(५)मध्ये विहित केलेल्या 
तरतूदीनुसार कला संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील खाली नमूद केलेल्या, अधिव्याख्यात्यांची 
(गट-अ) विनंती कारणास्तव मुदतपुर्व बदली करण्यात येत आहे. 
अधिव्याख्याता (गट-आ), 


अ.क्र. | नांव व पदनाम सध्या कार्यरत | प्रस्तावित बदलीचा प्रकार | समितीची 
संस्थेचे नाव व | बदलीच्या संस्थेचे | प्रशासकीय/ शिफारस 
ठिकाण नाव व ठिकाण । विनंती 

शि . श्रीमती गायत्री मोरे | शासकीय कळाव असरज.जीकला । विनंती बदली | शिफारस 
अभिकल्प महाविद्यालय, आहे 
महाविद्यालय, मुंबई 
औरंगाबाद 


०२. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्याच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पारपाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या 
प्राधिकाऱ्याच्या मंजूरीने सदर बदली करण्यात येत आहे. 


०३. बदलीच्या आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ व कार्यक्षमरित्या होण्याकरिता खालील 
सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


(१) हे आदेशा तात्काळ अंमलात येतील. 

(2) बदलीबाबतचे आदेशा प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित अधिव्याख्यात्यांनी सध्या कार्यरत 
असलेल्या महाविद्यालयातून तात्काळ त्यांची बदलीनंतरची पदस्थापना केलेल्या 
महाविद्यालयात रुजू व्हावे. तसेच संबंधित महाविद्यालय प्रमुखांनी पर्यायी अधिव्याख्याता 
हजर होण्याची वाट न पाहता बदली झालेल्या अधिव्याख्यात्यांना तात्काळ कार्यमुक्त 
करावे. 


शासन आदेडा HATH: बदली २०१९/प्र.क्र.६०/तांशि-६ 


) बदली झालेले अधिव्याख्याता त्यांच्या संबंधीत महाविद्यालयाकडून कार्यमुक्त होऊन 
रुजू होण्यासाठी आल्यानंतर त्यांना विनाविलंब रुजू करुन घ्यावे. एखाद्या अधिव्याख्यात्याला 
रुजू करुन न घेतल्यामुळे सक्तीचा प्रतिक्षाकाळ ठरुन काम न करता वेतन व भत्ते देण्याचा 
प्रसंग उद्भवल्यास संबंधित महाविद्यालयाच्या अधिष्ठात्यांना जबाबदार धरण्यात येईल. 

(४) पदस्थापनेत बदल करण्यासंबंधीच्या कोणत्याही विनंतीची दखल घेण्यात येणार नाही. 
बदलीच्या आदेशात बदल करुन घेण्यासाठी कोणत्याही अधिव्याख्यात्यांनी प्रत्यक्ष वा 
अप्रत्यक्षपणे दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास असे अधिव्याख्याता शिस्तभंग विषयक 
कारवाई करण्यास पात्र ठरतील. 
५) बदली झालेल्या अधिव्याख्यात्यांची कोणतीही रजा प्रशासकीय विभागाच्या 
पूर्वमान्यतेशिवाय मंजूर करण्यात येऊ नये. 
(६$& बदली झालेल्या अधिव्याख्यात्यांना तात्काळ कार्यमुक्त करण्याची जबाबदारी 
वैयक्तिकरित्या संबंधित अधिष्ठात्यांची राहील. याबाबतचा पाठपुरावा संचालक, कला 
संचालनालय यांनी करावा. तसेच याबाबतचा कार्यपालन अहवाळ या आदेशाच्या 
दिनांकापासून १ महिन्यात संचालक, कला संचालनालय, यांनी न चुकता या विभागास 
कळवावा. 
8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०७०९१६३३१९४४०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Sandesh Rajaram कणा ane ean 


ition D tment, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=009789e9fe23fde0609638 1 e43bebecd32b5c692c899745 


Utekar 00000 ळी 
(सं.रा.उतेकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
) मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव,मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई 
) मा.मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
) मा.राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. सचिव, ( उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
५) प्रसंचालक, कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


१ 
२ 
३ 
| 


प्र.अधिष्ठाता, शासकीय चित्रकला व अभिकल्प महाविद्यालय, औरंगाबाद. 

अधिष्ठाता, सर ज.जी. कला महाविद्यालय, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) /मुंबई /नागपूर. 

श्रीमती गायत्री मोरे, शासकीय कला व अभिकल्प महाविद्यालय, औरंगाबाद 
०) निवड नस्ती, तांशि- 


द 
9 
८ 
९ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


